आदिवासी विकास विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या 
घरकूल योजनांच्या २% निधी राज्य व्यवस्थापन कक्ष 
ग्रामीण गृहनिर्माण यांना प्रशासकीय खर्चाकरीता 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आविवि-०४२२/प्र.क्र.२०/का.०८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ जून, २०२२ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८ (भाग-१)/ का.१७, 
दि. २८ मार्च, २०१३ 
२. शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग क्र.इंआयो-२०१५/प्र.क्र.४१३/योजना १०, 
दि.१० फेब्रुवारी, २०१६. 
३. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.घरकुल-२०१६/प्र.क्र.३७/का-१७, 
दि.१५ मार्च, २०१६. 


प्रस्तावना : 


राज्यातील बेघर किंवा ज्यांची घरे कुडा- मातीची आहेत, san आदिवासी लाभार्थ्यांना घरे 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी या विभागाच्या वाचा मधील अनु.क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१२- 
१३ पासुन “शबरी आदिवासी घरकुल योजना” राबविण्यात येत आहे. ग्रामविकास विभागाच्या वाचा 
मधील अनु.क्र.२ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांना शाबरी 
आदिवासी घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ग्राम 
विकास विभागाच्या वाचा येथील अनु.क्र.२ मधील शासन निर्णयानुसार योजनांच्या नियतव्ययाच्या २% 
एवढा निधी संबधित प्रशासकीय विभागांकडून विभाग स्तर, जिल्हा स्तर, तालुका स्तर व ग्रामपंचायत 
स्तरावरील प्रशासकीय खर्चाकरीता राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांना उपलब्ध करून 
देणे अपेक्षित आहे. सदर प्रशासकीय खर्च उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण 
गृहनिर्माण यांचेकडून दरवर्षी प्रस्ताव या विभागास प्राप्त होत असतो. त्यामुळे या बाबीसाठी कालापव्यय 
टाळण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या घरकुल योजनांच्या वितरित 
निधीच्या २% निधी हा प्रशासकीय बाबींकरिता खर्च करण्यास राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण 
यांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या शाबरी आदिवासी घरकुल योजना व 
आदिम जमाती घरकुल योजना, या योजनेअंतर्गत त्या-त्या आर्थिक वर्षात राज्य व्यवस्थापन कक्ष- 
ग्रामीण गृहनिर्माण यांना वितरित केलेल्या निधीच्या २% निधी / प्रत्यक्ष आवश्‍यक असलेला निधी यापेक्षा 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-०४२२/प्र.क्र.२०/का.०८ 


जी रक्‍कम कमी असेल ती रक्कम राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण यांना सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षापासून विभाग स्तर, जिल्हा स्तर, तालुका स्तर व ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशासकीय 
बाबींकरीता, खर्च करण्यासाठी या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०६०७१२५०२४४६२४ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish 
Vithalrao Kove == 
(सतिश कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई. 

२. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

८. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. मा. सर्व मंत्री, यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 

१०. मा. सर्व राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

११. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सदस्य सर्व 

१२. मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१३. अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्रालय मुंबई. 

१४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१६. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, wax आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१९. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, 

२१. संचाळक,राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण,बेलापूर,नवी मुंबई. 

२२. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२३. सर्व कार्यकारी अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आविवि-०४२२/प्र.क्र.२०/का.०८ 


२४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

२५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

२६. सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७. निवडनस्ती कार्यासन १४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


